इस्लामपूर सहकार न्यायालयाच्या 
पायाभूत सुविधांकरिता येणाऱ्या 
खर्चाला प्रशासकीय व वित्तिय 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार पणन व वस्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण २०१८/प्र.क्र. ४२/२२-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०१८. 


वाचा:- 9) निबंधक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र जा. क्र.मरासअन्या/ 
लेखा/ ख.मा./ ४४६/१४, दि.२१.३.२०१८. 


प्रस्तावना :- 

इस्लामपूर सहकार न्यायालय दि.५ मे, २०११ च्या आदेशान्वये कार्यान्वीत करण्यास मान्यता 
देण्यात आली आहे. या न्यायालयाकरिता इस्लामपूर नगरपालिकेने जागा उपलब्ध करुन दिली आहे. हे 
सहकार न्यायालय कार्यान्वीत होणे आवश्‍यक असल्याने या न्यायालयाकरिता पायाभूत सुविधा 
देण्याकरीता कार्यकारी अभियंता, सार्वजनीक बांधकाम fam) विभाग, सांगली यांचेकडून 
रु. १२,१५,५०८ (रु.बारा लाख पंधरा हजार Waal आठ फक्‍त) इतक्या रकमेचे अंदाजपत्रक प्राप्त झाले 
असून या अंदाजपत्रकात नमुद केलेल्या कामास प्रशासकीय व वित्तिय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनीक बांधकाम (पश्चिम) विभाग, सांगली यांनी सादर केलेल्या 
प्रस्तावानुसार इस्लामपूर सहकार न्यायाळलयाकरिता रु. १२,१५,५०८ (रु.बारा लाख पंधरा हजार पाचशो 
आठ WH) इतक्या रकमेचे अंदाजपत्रक सादर केले आहे. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील 
न्यायालय, मुंबई यांनी सदर अंदाजपत्रक प्रशासकीय मंजुरीसाठी शासनास सादर केले आहे. इस्लामपूर 
सहकार न्यायालय कार्यान्वीत करण्याच्या दृष्टीने आव्यक फर्निचर, संगणकाकरीता रु. १२,१५,५०८ 
(रु.बारा लाख पंधरा हजार Wael आठ फक्त) इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास शासन प्रशासकीय व 
वित्तिय मान्यता देत आहे. 


याबाबतचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:- 


अ.क्र साहित्याचे नाव कॅटलॉग | | दर प्रति एकूण रक्‍कम 
कोड नं. नग 

।१_ | टेबल संगणक ३५२५२.५ WTB-92 [५ | ६९००.८० | ३४५०४.०० 
२ । खुर्ची हाताची सागवानी लाकडी सीट बँक WCH-2 | 30 | ३२२३.४० | ९६७०२.०० 

३ | कपाट लोखंडी कपाट ७८५३६५१९ स्टोअरवेल MSCB-8 | १५ | ९०९१.३५ । १३६३७०.२५ 
४ | टेबल व्यासपीठ ६५२.५५२.५ प्लायवूड सनमायका | ४॥8-१४ |१ | १२८०८.५० | १२८०८.५० 
५ | सागवानी लाकडी खुर्ची सीट बँक फोम ie ६१५७.४० | ६१५७.४० 

उंचपाठ (न्यायाधीशाकरीता) 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र. ४२/२२-स 


६ | चेंबर टेबल Sx2.4x2.4 सागवानी दोन WTB-4 शि ८१०९.६० | ४८६५७.६० 
ड्रावर सनमायका टॉप 
खुर्ची डिलक्स सागवानी लाकडी सीट बँक WCH-8 ।६ | ४०८६.०० | ६१२९०.०० 
कार्यालयीन टेबल ४८२.५%२.५सागवानी WTB-§ ।५ | ३७५१.२० | ४५०१४.४० 
दोन ड्रावर सनमायका टॉप 
९ | कार्यालयीन खुर्ची डिलक्स सागवानी WCH-8 ।९ । २०९९.७५ । ६२९९.२५ 
लाकडी सीट बॅक 
| १० | रेकॉर्ड साठी रॅक लोखंडी ७२५३६५१६पत्रा टप्पे पाच | MSRK-9 | १२ | १४३१००.०० | १४३१००.०० 
११. स्टूल २४५१५१५ सागवानी सनमायका टॉप WST-2 १५९०००.०० | १५९०००.०० 
१२ | GAM कंपनीचे AZ TAY आकाराचे फोटोकॉपी १९०२७.०० । ९५१३५.०० 
करणारे झेरॉक्स मशिन 
१३ सर्व्हर संगणक HP ProLiant Server शि १३७८०.०० | ५५१२०.०० 
(१६ GB RAM 9TB HDD) 
१४ | प्रिन्टर HP 202 DW Printer 4 | 4€300,00 | 4¢300,00 
१५ | युपीएस, सर्वर संगणकासाठी AKVA Uniline/ APC 4% | ५१४१०.०० | ५१४१०.०० 
संख्या १ क्लायंट संगणकासाठी 9-KVA 
Uniline/APC संख्या ४ 
एकूण १२,१५,५०८.४० 
2 उपरोक्त प्रस्तावासोबत जोडलेले अंदाजपत्रक कार्यकारी अभियंता, सार्वजनीक बांधकाम 
पश्चिम) विभाग, सांगली यांनी साक्षांकित केले आहे 
३. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनैपचारिक संदर्भ क्र. १६६/१८ कोषा प्रज्ञा-५ 


दि. २९.३.२०१८ च्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. आहरण व संवितरण अधिकारी, न्यायाधीश, 
सहकार न्यायालय, क्र.१ सांगळी, जि. सांगली. हे राहतील. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या बेवसाईटवर वसाई टवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१८०३३१११०१२२६९०२ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Deepak S Di 


Deepak Steere. 


2.5.4.20=4d1 1b2ee4dfa01 facc6e58028: 


stalCode=400032, st=Maharash 


2426f, cn=Deepak 
Date: 2018.03.31 11:41:43 +05'30' 


(दि. शि. देसाई) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
) मा.मंत्री (सहकार), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२) मा.राज्यमंत्री (सहकार), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


3bde93d4ac81d87ed6247ca0fb3a82760 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र. ४२/२२-स 


) प्रबंधक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय, मुंबई 
) न्यायाधीश, इस्लामपूर सहकार न्यायालय, इस्लामपूर, जि. सांगली. 
) न्यायाधीश, सहकार न्यायालय, क्र.१ सांगली, जि. सांगली. 

७ जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली 
) 
) 


उपकोषागार अधिकरी, इस्लामपूर जि. सांगली 

९) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१०) उपविभागीय अभियंता, सार्वजनीक बांधकाम विभाग, सांगली 

११) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनीक बांधकाम विभाग, सांगली 

१२) कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-२) मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 


१३)अवर सचिव (१७-स) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग मंत्रालय, मुंबई 
१४) सचिव (सहकार) यांचे स्वीय सहाय्यक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग मंत्रालय, मुंबई 
१५) निवडनस्ती-२२- स. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


